अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, 
anid या कार्यालयासाठी नियंत्रक अधिकारी क्रमांक 
(Controlling Officer code) मंजुर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा-२०२३/प्र.क्र.४७/आ(पुर्नरचना) 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- १जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : आढावा-२०२३/प्र.क्र.४७/आस्था(पुनर्रचना), 
दि. 23.90.2023. 
२) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.७५४७/विपाविम/ळेखा-५/७० ०००७/२०२३-२४५, दि. २८.११.२०२३. 


प्रस्तावना- 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अधिनस्त मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 


जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत वाशिम पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, वाशिम या कार्यालयाचे 


मुख्यालय शोगांव, जिल्हा बुलढाणा येथे स्थलांतरित करुन मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 


अमरावती अंतर्गत जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, aiid या नावाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 


निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आळे आहे. या मंडळ कार्यालयांतर्गत अधीक्षक अभियंता, जिगांव 


प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शोगांव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून सदर 


कार्यालयाकरिता नियंत्रक अधिकारी क्रमांक (Controlling Officer Code) मंजुर करण्याबाबत 


शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय - 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जळसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत वाशिम पाटबंधारे प्रकल्प 


मंडळ, वाशिम या कार्यालयाच्या आस्थापना व इतर खर्चाकरिता वापरात असलेला नियंत्रक अधिकारी 


क्रमांक Controlling Officer Code 10098 हा जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव या मंडळ 


कार्यालयाकरिता कायम ठेवण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२३/प्र.क्र.४७/आ(पुर्नरचना) 


२. मुख्यलेखाव वित्त अधिकारी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांनी यानुषंगाने ई- 


प्रशासन मंडळ ,पुणे यांच्या सहाय्याने पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१०९१७४००२९५२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
R A K H | 5 A C H | DN: CN = RAKHI SACHIN CHAVAN, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

C MAHARASHTRA, OU = WATER 

CG H AVA N RESOURCES DEPARTMENT 

Date: 2024.01.09 17:40:29 +05'30' 

(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री( जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव ( जलसंपदा ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल १/२ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
qo) Ud कार्यकारी संचाळक, पाटबंधारे विकास महामंडळ,जलसंपदा विभाग. 
११)सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) आंतर वित्तीय AMIR व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) सह सचिव (आस्था) /उप सचिव (सेवा)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


mn 


nN S&S 


vo 


q8) ud मुख्य अभियंता/ अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१५) कार्यकारी अभियंता, ई-प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
१६) कार्यासन आस्थापना ( पुनर्रचना ) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


